

















बकर टी. वॉशिग्टनला शाळेत शिकवायचं होतं 
एक काळा गल्लामाच्या रुपात अमेरिकेत जन्म 
झाल्याने त्या आपल्या बात्रपणी शाळेत जाऊ 
शकले नाही. म्हणून त्यांचं तेच 
लिहायला,वाचायला शिकले 


अमेरिकेत नागरिक य॒दध समाप्त झाल्यावर 

जेव्हा गललामांना स्वातत्र्य दले गेले. तेव्हा बकर 
यांना शेवटी शाळेत जाण्याची आणि तेव्हा 
शिक्षक होण्याची संधी मिळाली. नंतर ते 
अलबामाच्या एका छोटया गावात टस्कीला गेले 
कारण तिथल्या मुलांना शिकू शकतील. 


टस्कीजी पोहचल्यावर त्यांच्या लक्षात आलं 
की शाळा चालवण्यासाठी जे काही उपलब्ध होतं 
त्याच्या छताला छिद्र होते. तिथं ना खिडक्या 
होत्या ना दरवाजा! बकर काय करणार? एकच 
उपाय होता, स्वतः शाळेचे भवन तयार करणं 


लेखिका सजन शेल्ड आणि चित्रकार निकोल 
टैेजलचे या सचित्र पुस्तकाने अमेरिकेत 
सगळ्यात महान शिक्षकाची एक जीवन गाथा 
प्रकाशित केली. ज्याने वीट न वीट रचून शाळेची 
इमारत उभी केली. 





पुस्तकांनी आणि विटांनी बांधली 
बुकर टी. वॉशिंग्टन ंग्टन यांनी एक शाळा 





लेखन: सुजैन स्लेड 
चित्रांकन: निकोल टैजल 
मराठी: अश्‍विनी बर्वे 








सूर्य उगवल्यापासून तो मावळे पर्यंत बुकरजीवतोडून मेहनत करत 
असे. तो शेताला पाणी घाले. गिरणीपर्यंत मका वाहून नेई. अंगणातील 
दगड काढत असे. 


माझा भाऊ फ्रैडला, प्रेमाने - एस.एस. 


पॉलला, माझ्यावर विश्वास दाखवल्याबद्दल धन्यवाद - 
एन.टी. 











बकर दिवसभर जड अंतःकरणाने भार वाहायचा कारण तो 
गलाम होता 














टत काक सामिक्याकराकासिन नियति 
लदिपडना्जिवाटााा विका १ ा०२टाा२३ि पया २ न२चारतारिगतानार:चटा 
य िगातरायािकापाविवाततारदाबगागदाय 


त्याला फळ्यावर अजब रेषा दिसल्या, ज्यातून अक्षरं तयार झाली 
तदाकिपकाटाा्ाएत ९ िनानर्ताचाािवनातरा-्अतायपात्चस्ागा 
००८ टत कणवता ता चातििच्यागविगाजा( ब्र 
ब्दांमध्ये काही जादू आहे असं वाटलं. आता बुकरला जगात 
टत गारा २0५05िक गेना२३ि टा टा१२३१ि२वााटातारपिगपा पात अतर: 
त्याचं स्वप्नं पूर्ण होणे असंभव होतं. 





























जेव्हा बकर नऊ वर्षाचा झाला तेव्हा ग॒लामीची लढाई संपली 
अमेरिकेचे गहय॒द्ध समाप्त झालं होतं. सगळे गलामांना मक्‍त केल्रे 
होते.पण बकरला या स्वातंत्र्याचा अनभव येत नव्हता. त्याला अजनही 
मिठाघरामध्ये अनेक त्यास मेहनत करावी लागत होती ते त्याचं घर 
चालवण्यासाठी. त्याचबरोबर त्याच्या आसपास ज्या शाळा होत्या त्या 
गोऱ्या लोकांच्या होत्या 


म्हणन बकरने आपल्या आईला प्रार्थना केली की त्याच्याजवळ त्याचं 
स्वतःच एक पस्तक पाहिजे. आणि जसं नेहमी आयांबरोबर होतं तसाच 
चमत्कार झाला. खिशात एक फटी कवडी नसतानाही आईने बकरसाठी 
वेबस्टरच्या वर्णाक्षरेचे पस्तकाचा जगाड केला. बकर त्या आकारांकडे 
लक्षपर्वक पाह लागला,ज्यांना अक्षरं म्हणत. तो त्या अक्षरांचे समह 
शिकला ज्यांना शब्द म्हणत. त्याने स्वतःला मनलावून वाचायला 
शिकवलं. पण त्याच्यासाठी हे पुरेसं नव्हतं, त्याला अजून शिकायचं होतं. 


कक * "..कुलास्जट” > 


१४. 6०/८2/7700. 





त्यानंतर बकर कोळश्याच्या खाणीत काम करू लागला. तो 
दिवसभर कोळशाचे मोठे खडक फोडत असे. खोदतांना तो एकच 
विचार करत असे- शाळेचा! एक दिवस पर्ण खाणीत एक कजबज 
ऐक येव लागली. “काळ्या विदयार्थांसाठी एक शाळा आहे 
व्हर्जिनियात कठेतरी 


बकरचा आपल्या कानांवर विश्‍वास बसला नाही. एक शाळा- 
त्याच्या साठी! 





पण व्हर्जिनिया पाचशे मैल दूर होते. रेल्वेने प्रवास 
करण्याइतके पैसे त्याच्याजवळ नव्हते. न पुस्तकांसाठी पैसे 
होते. म्हणन बकर काम करत राहिला आणि पैसे वाचवत 
राहिला आणि शाळेत शिकण्याचे स्वप्न बघत राहिला 





थोडा काळ अजन गेला- शेवटी बकर व्हर्जिनियेला पोहचला. तो 
पायी चालला आणि जेव्हा शक्‍य झालं तेव्हा लोकांना त्यांच्या 
वाहनातन थोडं अंतर घेऊन जाण्याची विनंती करत पढे गेला. शेवटी 
सोळा वर्षाच्या वयाला तो आपली स्वतःची पुस्तके घेवून शाळेत 
गेला. त्याने पढच्या तीन वर्षात आपला अभ्यासक्रम पर्ण केला 
आणि मग तो आपल्या गावात परत आला, ते काळ्या मलांना 
शिकवण्यासाठी. त्याला त्या सगळ्यांना मदत करायची होती, जे 

त्याच्यासारखे शिकण्यासाठी उत्सुक होते. 





त्यानंतर काही काळानंतर अलबामाच्या एका छोटया गावात 
बकरला त्यांच्याइथे येवन मत्रांना शिकवायला सांगितले. बकरने 
आपले कपडेतत्ते, पस्तके पुस्तके आणि आपलं घड्याळ (जे त्याच्यासाठी च्यासाठी 
सगळ्यात किमती वस्त होती.) गोळा केलं आणि टस्कीजीच्या 
हिरव्यागार पहाडात पोहचला. तिथं त्यात्रा शिकण्यासाठी आतर 

असणारी खप मत्नं भेटली. पण शाळेसाठी कोणतीही इमारत नव्हती. 
तो पर्ण गाव फिरला तरी त्याला एकही चांगली जागा मिळाली नाही. 
जी मिळाली त्याला ना खिडक्या होत्या, ना दारं होती आणि छताला 
छिट्र होती. पण हीच एक जागा उपलब्ध होती. 





लवकरच टस्कीजी गाव बकरच्या शाळेच्याबाबतीत बोल लागले. 
शाळेच्या पहिल्याच दिवशी डझनांनी विदयार्थी-विदयार्थिनी | 
प्रवेशासाठी रांगेत उभे होते. ते त्या छोटया जागेत दाटीवाटीने 
मावत्रे. इथं आठवडा दर आठवडयात शाळेत गर्दी वाढ लागली 
जेव्हा पाऊस असे तेव्हा पाळी-पाळीने विटयार्थी बकरच्या 
डोक्‍यावर छत्री धरून उभे राहत, म्हणजे ते शिकव शकतील 





बकर यांना माहित होते की त्यांना विदयार्थांसाठी एका 
इमारतीची मारतीची खप गरज आहे. आपल्याला एका शाळेची गरज आहे 
म्हणन बकर यांनी ठरवलं की ती शाळा तेच बांधतील - एक-एक 
वीट जोडन 











बकर यांनी पैसे उधार घेतले आणि जवळच एक ओसाड 
पडलेले शेत खरेदी केले. ती वीस एकर जमीन स्वच्छ केली 


मग आत्रं कठीण काम - इमारतीसाठी विटांचा बंदोबस्त 
करायचा होता. बकरने ठरवलं की ते स्वतःच विटा तयार 
करतील. त्यांनी पस्तकात वेगवेगळ्या मातीबददल वाचलं. हे 
पण वाचल्रं की साच्यादवारे विटा क्ष करतात, त्या भट्टीत कशा 
भाजतात. त्यांनी हे हि वाचलं की विटा एकावर एक ठेवन 
मजबूत उंच भिंती कशा बांधल्या जातात. | 


लवकरच बुकर आणि त्यांचे 
विद्यार्थी चिकनी मातीसाठी जमीन 
खणू लागले. त्यांनी अनेक त्यास 
खणलं. दिवसेंदिवस सतत खणलं. 
पण विटांसाठी चिकनी माती मिळाली 
नाही. 









त्यांनी खडडे खणले, तेव्हा अजन मोठे 
खडडे खणले. 





बुकरच्या हातांना फोड आले. त्यांचे कंबर दुखू लागले.ते 
मातीत पूर्ण मिसळून गेले, त्यांच्या गुडघ्यांवर माती जमली 
पण ते खणत राहिले, तोपर्यंत जोपर्यंत अलबामाची मस्त त्राल्र 
चिकनी माती त्यांच्या हातात लागत नाही. 


“कुक | 
» हण 


पण चिकनी पा क डा 
माती गायब हू 
होती. 








आता ब॒कर आणि त्यांच्या विट्यार्थींनी चिकनी मातीत साधी 
माती आणि भस्सा मिसळला, त्यामळे विटा तयार करू 
<3 विटांना बे ी 
शकतील. तेव्हा विटांना आकार दिला, त्यांना सरळ, समतोल 
केल. परत-परत, सातत्याने. 


त्यांनी अशा प्रकारे पंचवीस हजार विटा तयार केल्या. 





















यानंतर बकर यांनी एक विशाल भटटी तयार केली. त्यात 
हजारो विटा टाकल्या. आग पेटवली त्याला तोपर्यंत हवा दिली 
जोपर्यंत भटटी लाल होत नाही. ओल्या विटा भाजन निघाल्या 
तोपर्यंत भटटीही तडकली. सगळ्या विटा वाया 


विद्‌यार्थींनी अजून विटा तयार केल्या. बुकर यांनी दुसरी 
भटटी तयार केली. पण ती पण तटली. विट्यार्थी थकले. त्यांना 
काम बंद करावे वाटत होते. पण बकर हार मानायला तयार 
नव्हते. दुसरे शिक्षक या थकलेल्या समूहाच्या मदतीला आल्रे 
त्यांनी तिसरी भटटी तयार केली. पण आठवडाभर जळल्यानंतर 
ती ही निरुपयोगी झाली 


नवी भटटी करण्यासाठी आता पैसे नव्हते. बरोबरीच्या 
शिक्षकांनी सल्ला दिला की बकर विटा तयार करण्याचे विसरून 
जा. आपला वेळ वाया घालव नका. वेळ! 








बकरत्ा आपल्या मोल्यवान घडयाळाची आठवण झाली 
त्यानी ठरवलं की ते घडयाळ ते विकतील म्हणजे अजन एक 
भटटी तयार करण्यासाठी ते पैसे जमा करू शकतील. नशिबाने 
या भटटीने योग्य काम केलं. शेवटी खप संदर आणि मजबत 
विटा तयार झाल्या 


आता बुकर शाळेची इमारत बांधण्यासाठी तयार होते. 


ज्यातून 


विद्यार्थांच्या मदतीने एक नवं छत तयार केलं 
पाणी गळणार नाही असं. त्यानंतर 





९२ 


बकरणे एक मस्त दरवाजा 


[तर बक 


बे 


लावला - तो उघडन सगळ्यांचे स्वागत केलं जाऊ शकतं. 


९२ 


क्या >. ही, ६" क जी व " * 











"ळा त. च्य ४ ह ते. ३. 
८ ७34. 4 ८3... कहव >” * कि “कळ. 
क. “ळी 1... 


ती ५, १ १२५५४८१ “फण 
क « 

अको ४” . .. अ. **"-प्टा क व 

"क्क 
न्या ल" ह, « अक कड 
आक शिळ बब क छे कारि य चा 
१७७... र “्" 7 /७* ल १... य रॅ व “रू र्‍ >“ 
७००१-०५... य 
शा “< १५ %. 


गि 
ळ ळ 
क. 
क 
व >”. तके “वू 
- 


ल्क्& क त“ पर” न “ती >> ी ०," दर. 
१ 1४% '* ">. १५४५८. ००५०. -:”> ऱ् 





* 


बकरने थापी घेतली, स्लरी/मातीचा चिख्खल घेतला आणि तो 


* 


आणि जोडून टाकली. 


* 


विदयार्थांनी मोठया बादल्या भर-भरून स्लरी तयार केली. 
लवकरच चार दारं उभी राहिली. त्यांना खिडक्या बसवल्या. 


हातोडे ठोकले जाऊ लागले. 


नी पद्धतीने सपाट पसरवले. एका नंतर एक वीट नीट ठेवली 


अजन-अजन विदयार्थी येत राहिले. बुकर अजन खोल्या 
जोडत राहिले. चिकनी मातीसाठी खणत राहिल्रे. विटा तयार 
करत राहिले. त्यांना भटटीत भाजत राहिले. सगळ्यांच्या 
बोटांना अजन फोड आले. सगळ्यांच्या थकलेल्या पाठीमध्ये 
वेदना होत राहिल्या 


नवी इमारत बांधली जाऊ लागली. भोजन कक्ष, चर्च, 
विद्यार्थींना राहण्यासाठी वसतिगृह. 





विद्यार्थांनी वाचलेल्या लराकडापासन खर्च्या, टेबलं, आणि पलंग 
तयार केले. कापडाच्या पोत्यांमध्ये पाईनच्या झाडाची पाने 
गादीत भरत्रे. आता बकरची शाळा एवदी मोठी झाली की 
ज्यात कोणीही ज्यात्रा लिहायला वाचायत्रा शिकायचे होते, ती 
व्यक्‍ती प्रवेश घेऊ शकत असे. त्यांचे कष्टाळ विदयार्थी पठे 
जाऊन कशत्न शिक्षक, व्यापारी नेते झाले 


हे सगळ होऊ शकत्रं कारण बकर टी. वॉशिंग्टनणे वीट-वीट 
जोडून एक अद्‌भुत शाळा बांधली. 





सफलतेचा अर्थ व्यक्‍ती ज्या स्थानावर पोहचली आहे तो 
नाही, तर सफत्र होतांना त्याने ज्या अडचणीवर मत केली 
आहे त्या आहेत. 


बुकर टी. वॉशिंगटन 











बुकर यांच्या बाबतीत अजून काही गोष्टी. 


बालपणी बकर विचार करे की 
“शाळेच जगच सगळ्यात श्रेष्ठ जागा आहे.” 


१८६५ मध्ये जेव्हा ग॒लामी समाप्त झाली तेव्हा ब॒करच्या गावात काळ्या मतांसाठी 
एकही शाळा नव्हती. काही महिन्यानतर एक व्यक्‍ती त्यांच्या गावात आला आणि 
त्याने काळ्या मत्रांसाठी शाळा सरु केली. आपल्या सावत्र वडिलांना विनंती अर्ज करून 
त्याने त्या शिक्षकांकडे जाण्याची परवानगी मिळवली. पण लवकरच बकरच्या सावत्र 
वडिलांनी त्याचे शिक्षण बट केले. त्याला सागितलं गेलं की त्यात्रा खाणीत काम 
करण्याचे तास वाढवायला हवे,म्हणजे त्यावर परिवाराची उपजिविका चाल्रेत्र. तेव्हा एक 
दिवस बकरने काळ्या विदयार्थ्यांसाठी असलेल्या काले हॅम्पटन नॉर्मल एवं इन्डस्ट्रियल 
इन्स्टिटय॒टच्या बाबत त्याने ऐकलं. जिथं काम करत शिक्षण होऊ शकतं. पण ती 
शाळा ५०० मैत्र दूर होती. बुकरणे हे अंतर पायी चालत आणि अनोळखी लोकांच्या 
वाहनात बसून पार केलं. बुकर एका छोट्या झोळीत काही कपडे आणि खिशात पन्नास 
सेंट घेऊन तिथं पोहचला. राहण्यासाठी जागा आणि खाण्यासाठी काही अशा हिशोबाने 
त्याने चौकीदाराची नोकरी शोधली. शाळेच्या प्राचा्यीनी एक दानशूर व्यक्‍तीच्या 
मदतीने त्याची फी भरण्याची व्यवस्था केली. 


१८७५ मध्ये सन्मानाने त्याने आपत्नं शिक्षण पर्ण करून बकर शिक्षक झाले 
सगळ्यात आधी त्यांनी व्हर्जिनियाच्या आपल्या गावातल्या मैल्डन मध्ये काळ्या 
विद्यार्थांच्या शाळेत त्यांनी शिकवलं. तेव्हा ते हॅम्पटन इन्स्टिटय्ट आले आणि पढच्या 
दोन वर्षापर्यंत तिथं शिकवलं. १८८१त्रा ते टस्कीजी, अलाबामामध्ये एक नवीन शाळा 
सरु करण्यासाठी गेले. ४ जल्रे १८८१त्रा शाळा उघडताच 3० विदयार्थानी प्रवेश घेतला 
(ज्यात अध्या मली आणि अर्धी मतं होती.) त्यांच्या विद्यार्थ्यांत काहीजण तर वयस्क 
शिक्षक पण होते.ज्यांना अजन शिकायची इच्छा होती. पहित्रे -पहिले ब॒कर यांनी 
आपली शाळा एका छोटया खराब जागेत चालवली 


“मो. >. 





लवकरच अजन एक शिक्षिका मिस डेविडसन त्यांच्या मदतीला आली. पण 
महिन्याच्या शेवटी ती छोटीशी जागा पन्नास विदयार्थांनी भरून गेली होती 
बकर शाळेसाठी नवीन इमारत बांधण्यासाठी जागा शोध लागले. त्यांना 
जवळच एक ओसाड शेत मिळाले. आपल्या एका जन्या मित्राकडन पैसे उधार 
घेऊन बकर यांनी पैशाची व्यवस्था केली. बाकी किमत नंतर देण्याचे वचन 
दिले. या हजार एकर शेतात चार इमारती होत्या. केबिन, स्वयंपाकघर, 
घोड्शाळा, कोंबड्यांचे खुराडे,. बुकर यांनी याच खोल्यांमध्ये वर्ग सरु केले 
पण त्याच बरोबर मजबत विटोंची शाळा बांधण्याचा नकाशा तयार केला 
नवीन शाळा बांधण्यासाठी आणि सामान गोळा करण्यासाठी मिस डेविडसन 
यांनी अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन केलं. 


ब॒कर॒ यांचे विदयार्थी वीट तयार करण्याच्या आणि त्या लावण्याच्या कंबर 
तोड कामाने थकले होते. पण शिकवणे आणि शिकणे याबाबतचा बकर यांचा 
उत्साह थकलेल्या विटयार्थाना प्रेरित करत राहिला. खरंतर बकर आपल्या 
विद्यार्थांना गणित, भूगोल आणि व्याकरणासारखे पुस्तकी व्विष्य पण 
शिकवत असत. म्हणजे ते आपली उपजिविका भागव शकतील. बकर यांनी 
स्पष्ट केले की, “माझी योजना त्यांना जन्या पद्धतीने काम करायला 
शिकवण्याची नाही. मला वाटते की त्यांनी हे शिकावे की आपल्या श्रमात 
नैसर्गिक शक्‍ती - हवा, पाणी, वाफ, वीज आणि अश्वबल यापासून कशी मदत 
घ्यायची." 


बकर नंतर प्रसिद्ध वक्ता झाले आणि देशभर प्रवास करत आपल्े 
शिक्षणासबंधीचे विचार लोकांना सांगत. पण ते आपण बांधलेल्या शाळेला - 
टस्कीजी नॉर्मल एण्ड इन्डस्ट्रियल इन्स्टिटयटला कधी विसरलत्रे नाही. 


१९१५ मध्ये आपल्या मत्य पर्यंत ते शाळा स॒धारण्याच्या आणि तिचा 
विस्तार करण्याच्या कामात जोडलेले राहिले. त्यावेळी टस्कीजी इन्स्टिट्यट 
मध्ये शंभर इमारती आणि पंधराशे विद्यार्थी झाले होते. बकर याच्या कठोर 
परिश्रमाने आणि संकल्प शक्‍तीने बांधलेल्या शालेत्ने दरवर्षी हजारोचे जीवन 
बदलले. त्या शाळेसाठी त्यांनी वीट-वीट जोडली होती 


लेखिकेच्या लेखणीतून 


या पस्तकाचा विचार वर्षांपर्वी तेव्हा आला जेव्हा मी मल्रांसाठी 
एक दुसरं पुस्तक लिहित होते. वॉशिगटन टी. बुकर? टीचर स्फीकर 
तीडर या संदर्भात शोध करतांना मी त्यांची आत्मकथा अप फ्रांस 
स्लरेवरी वाचली. मी त्यांच्या शब्दात त्याची जीवनगाथा वाचली-| - 
दासप्रथा संपल्यावर कसे त्यांनी आपले शिक्षणाचे स्वप्न पर्ण केले 
याबरोबरच मला त्यांच्या जीवनातल्या अनेक अशा गोष्टी कळल्या 
की ज्यांच्याबाबत मी इतर कठे वाचलं- ऐकत नव्हतं. कशा 
पद्धतीने त्यांनी जीवतोडन मेहनत करून शाळा उभी केली 
ज्यामुळे दुसरेहि शाळेत जाऊन आपलं स्वप्न पूर्ण करू शकतील 

टस्कीजी नॉर्मल एण्ड इन्डस्ट्रियल इन्स्टिटयटच्या निर्माणच्या 
काळात त्यांनी अनेक संकटाचा सामना केला. पण त्यापेक्षा अधिक 
संकटे पढच्या चवतीस वर्षांपर्यंत येत राहिली. ज्या काळात त्यांनी 
शाळेचे नेतत्व केलं. प्रत्येक महिन्याला जेव्हा मागच्या महिन्याचा 
खर्च देण्याची वेळ जवळ येई तेव्हा ते कितीतरी रात्री विचार करत 
की हा खर्चे कसा भागवायचा. जेव्हा हिवाळ्यात कडाक्याची थंडी 
पडे ,तेव्हा ते कोट शोधायला निघत,ज्यामळे विटयार्थांना थोडी तरी 
ऊब मिळेल असे त्यांना वाटे. जेव्हा त्यांच्या च्या थकलेल्या विदयार्थांना 
झोपण्यासाठी काही जागा नसे ते कपड्यांच्या पोत्यांवर पाईनच्या 
पानावर झोपत. बकर सर्व संकटांना मागे सारून उभे राहित्रे कारण 
त्यांना आपल्या विदयार्थांची पर्वा होती.कारण त्यांना वाटे की हे 
सगळ्यांची ही पात्रता आहे की त्यांची एक शाळा असावी. | 





परिचय 


सुजैन स्लेड शंभर पेक्षा अधिक बाल्पुस्तके लिहणारी 
लेखिका आहे. ज्यात क्लाइम्नबिग तिकनस स्टॅप्स पण 
सामील आहे. संशेधनात त्यांना विशेष रुची आहे आणि 
त्या ऐतिहासिक लोकांच्या बाबत आता पर्यत माहित 
नसतेल्या कहाण्या सांगायला त्याना आकड्तेो या 
पस्तकाची प्रेरणा त्यांना बकर टी. वॉशिग्टनची 
आत्मकथा अप फ्रांस स्लरेकरी यातन मिळाली ज्यात 
बकर यांची शिकण्याची-वाचण्याची लालसा दिसते आणि 
आपल्या हातानी वीट वीट ठेवन शाळा बांधण्याची कहाणी 
सांगते 


निकोल टैजल इन द गार्डन विद गह कार्वर तथा फर्स्ट 
पीज़ ट्र द टेबन प्रस्कत चित्रकार आहेत ऐतिहासिक 
रचनांना आपल्या पेन्सिल आणि जलरंगानी जिवंत चित्र 
काढणे त्यांना आवडते. 


जेव्हा बकर टी. वॉशिंग्टन शिकवण्यासाठी टस्कीजी 
अलबामाला गेले तेव्हा त्यांना अनेक उत्सक विदयार्थी 
मिळाले पण शाळेची इमारत नाही. म्हणून बुकर आणि 


त्यांच्या विद्यार्थीनी ठरवले की आपणच आपल्री शाळा 
बांधू या- वीट वीट जोडून. 











र 
101 ती. 


